अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण 
मंडळ, नाशिक यांच्या अधिनस्त जिल्हा 
प्रयोगशाळा, नंदुरबार / धुळे / जळगांव 
स्थापन करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्र. ईएसटी-२०२२/प्र.क्र.४७/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०९ जानेवारी, २०२३. 


वाचा : सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दि.१२ ऑक्टोबर, २०२२. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयात खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 

शासन निर्णयातील पहिल्या परिच्छेदातीळ दुसरी ओळ उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग 
क्र.२, तळोदा ऐवजी उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग क्र.१, तळोदा अशी वाचावी. 
२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांच्या अधिपत्याखाळील 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे अंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग, शिरपूर 
व सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग क्र. १, तळोदा तसेच अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, जळगांव अंतर्गत मार्ग प्रकल्प उप विभाग क्र.२, जळगांव ही उप विभागीय कार्यालये जिल्हा 
प्रयोगशाळेत रुपांतरीत होण्यापूर्वी या उप विभागीय कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांचे वेतन व 
भत्ते अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे व जळगांव या मंडळ कार्यालयामार्फत अदा 
केले जात होते. त्यामुळे सन २०२२-२३ आर्थिक वर्षात (माहे मार्च-२०२३ पर्यंत) जिल्हा प्रयोगशाळा, 
नंदुरबार, धुळे व जळगांव या प्रयोगशाळेतर्गत कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते 
पूर्वीप्रमाणेच अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे व जळगांव या मंडळ कार्यालयामार्फत 
अदा करण्यात यावेत. 
३. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०१०९१३१४०१४५१८ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VIKRAM NIVRUTTI 
DHAMAL 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति :- 
१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. 
२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे / जळगांव. 
३) अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, नाशिक. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ईएसटी-२०२२/प्र.क्र.४७/प्रशासन-१ 


प्रत :- 
१) मा. मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव (रस्ते) / सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, 
मुंबई. 
४) सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) जिल्हा कोषागार / उपकोषागार अधिकारी, नंदुरबार / धुळे / जळगांव. 
६) कार्यासन अर्थसंकल्प-३ / सेवा-२/ सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


